महाराष्ट्र प्रिझन्स (बॉम्बे फला अन्ड पॅरोल) 
नियम, १९५९ मधील तरतूदीनुसार बंद्यांना 
अभिवचन रजा मंजूर करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग, मंत्रालय 
परिपत्रक क्रमांक सीओटी ०९१२/ प्र.क्र. १९८/१२/तुरुंग-३ 
३० वा मजला, जागतिक व्यापार केंद्र, 
कफ परेड, मुंबई ४०० ००५. 
दिनांक -- ४ऑक्टोबर, २०१२. 


परिपत्रक 


महाराष्ट्र प्रिझन्स (बॉम्बे फर्ला अँन्ड पॅरोल) नियम, १९५९ मधील तरतूदीनुसार विभागीय 
आयुक्‍त अभिवचन रजेबाबत निर्णय घेत असतात. हा निर्णय घेतांना बंद्याच्या वर्तनाबाबत पोलीस अहवाल 
मागविण्यात येतो. पोलीसांकडून त्यांचा अहवाल वस्तुस्थितीवर आधारित दिला जावा व विभागीय आयुक्तांनी 
देखील पोलीस अहवाल, प्रकरणपरत्वे वस्तुस्थितीचा विवेकबुध्दीने विचार करुन निर्णय घ्यावा, यासाठी खालील 
सूचना प्रसृत करण्यात येत आहेत. 


« कारागृहातील बंद्यांच्या अभिवचन रजेची प्रकरणे संवेदनशिलतेने हाताळली जावी म्हणून अपर 
पोलीस महासंचालक (कारागृह) यांनी रजेची प्रकरणे हाताळणा-या सर्व संबंधितांसाठी 
कार्यशाळेचे आयोजन करावे व ह्यापुढे नियमितरित्या अशा कार्यशाळेचे आयोजन करावे. 


« पूर्वी अभिवचन रजेवर सोडल्यानंतरच्या कालावधीतील बंद्यांच्या वागणूकोबाबत प्रतिकूल 
अभिप्राय नोंदवितांना पोलीसांनी विशिष्ट गुन्हा किंबा कृत्य नमूद करावे व त्यासंबंधी प्रथम 
खबरी अहवाल (FIR), जबाब इत्यादी कागदपत्रेही अहवालासोबत सादर करावी. 


« ज्यावेळी कुटूंबातील व्यक्‍तीच्या आजारपणाच्या कारणास्तव अभिवचन रजेची मागणी केलेली 
असेल, त्यावेळी पोलीसांनी प्रमाणपत्र देणा-या वैद्यक व्यवसायीची भेट घेऊन त्या प्रमाणपत्राचा 
खरेपणा पडताळून पहावा आणि त्या वैद्यक व्यवसायीककडून तसे प्रमाणित करुन घ्यावे. 


* पोलीसांकडून अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर तो अपूर्ण, संदिग्ध, कागदोपत्री पुरावा न जोडलेला 
असल्याचे विभागीय आयुक्तांचे मत झाल्यास तसे त्यांनी तात्काळ पूर्तता करुन अहवाल सादर 
करण्याचे निर्देश पोलीसांना द्यावेत. 


© परिपूर्ण पोलीस अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर, विभागीय आयुक्तांनी तेवढ्याच अहवालावर 
विसंबून न राहता स्वत: परिक्षण करुन अभिवचन रजेच्या अर्जासोबत अहबालाचा विचार करुन 
बंद्याने अर्जात नमूद केलेल्या मुद्यांचा संबेदनशिलतेने विचार करुन योग्य तो निर्णय घ्यावा. 


« बंदीच्या नातेबाईकाच्या आजाराबाबतच्या वैद्यकीय प्रमाणपत्रातील आजाराबाबत विभागीय 
आयुक्तांना साशंकता असल्यास त्यांनी याबाबत, उपलब्ध असल्यास, संबंधित कारागृहाच्या 
वैद्यकोय अधिका-याचे अभिमत प्राप्त करुन घ्यावे. 


« बंद्याचा अभिवचन रजेचा अर्ज नाकारण्याबाबत विभागीय आयुक्तांचे मत झाल्यास त्यांनी 
त्याप्रमाणे सविस्तर कारणे नमूद करावीत. बंदीची अभिवचन रजा नाकारतांना मा. उच्च 
न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या निकालाचा विचार करावा. तसेच, बंद्याची अभिवचन रजा 
नाकारल्यास, त्यासंबंधी तात्काळ आवश्यक त्या कागदपत्रांच्या प्रतीसह शासनास कळविण्यात 


wes 


यावे. जेणेकरुन शासनाकडून त्यासंबंधी विचारविनिमय करण्यामध्ये कालापव्यय होणार नाही. 


«७ अभिवचन रजेची प्रकरणे कोणत्याही परिस्थितीत विहित कालावधीत निकालात काढण्याची 
दक्षता घ्यावी. 


र. हे परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra .gov.in या संगणक संकेत स्थळावर 
उपलब्ध असून त्याचा संकेतांक क्र.2०१%9००&१9 9५ (GE VAY GAM आहे. 


'महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ea 
(स. नु. गावीत) 
सह सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
सर्व पोलीस आयुक्‍त, 
सर्व विभागीय आयुक्‍त. 
अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरिक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
सर्व पोलीस अधिक्षक. 
सर्व कारागृह उपमहानिरिक्षक, 


सर्व जिल्हा आणि मध्यवर्ती कारागृह अधिक्षक, 
निवडनस्ती तुरुंग-३ कार्यासन संग्रहार्थ. 


